पुणे पुरालेखागार, पुणे या कार्यालयातील “सहायक 
संचालक” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस 


मुदतवाढ देणेबाबत 
श्रीमती sien किसन जंगम, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्र. कअनि-११२१/प्र.क्र.९९/प्रशा-२ (१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक:- ०५ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भः सा.प्र.वि., शासन areal समक्रमांक दिनांक १२.०८.२०२२ 


शासन आदेशा 


श्रीमती Stor किसन जंगम, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक १२.०८.२०२२ 
रोजीच्या आदेशान्वये पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई 
यांच्या अधिनस्त पुणे RIMM, पुणे या कार्यालयातील “सहायक संचालक” या पदावर प्रथमत: ०२ 
वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार श्रीमती जंगम या सदर 
कार्यालयात दिनांक ०१.०९.२०२२ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनांक ३१.०८.२०२४ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आताया आदेशान्वये, श्रीमती sor किसन जंगम, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांच्या पर्यटन व 
सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखाळीळ पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांच्या अधिनस्त पुणे 
पुरालेखागार, पुणे या कार्यालयातील “सहायक संचालक” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस ०२ वर्ष म्हणजेच 
दिनांक ३१.०८.२०२६ पर्यंत किंवा सदर पदावर पदोन्नतीने किंवा सरळसेवेने नियमित उमेदवार उपलब्ध 
होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्रीमती जंगम यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या 
अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनाक १२.०८.२०२२ च्या शासन आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


३. सदर शासन AAT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०९०५१२१९३९४२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 


Date: 2024.09.05 12:21:10 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती slot किसन जंगम, सहायक संचालक, पुणे पुरालेखागार, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन Sa क्रमांकः कअनि-११२१/प्र.क्र.९९/प्रश्‍ा-२ (१४ब) 


१) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग व पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

सह/उप सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव (सां.का.२), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पुराभिळेख संचालनालय, मुंबई 

संचालक, पुणे पुराळेखागार, पुणे 

निवड नस्ती/प्रशा-२ (१४ब) 


Cc 
eS 
~— ja CS ~~ ~~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


